महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक - २०१४ साठी तैनात केलेल्या 
राजस्थान सीमा गृह रक्षा बलाच्या देयकांची रु. २९,६९,०४६/- 
इतकी रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०५१५/११०३ / प्र.क्र.४२/ विशा १ अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०१६. 


संदर्भ - १. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाचा क्र. पोमसं/ ३५/ २८०१/ ओसीएम/ २८/ २०१५, 
दि. २२.२.२०१६चा प्रस्ताव 
२. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अधिनस्त महासंचालनालय, नागरी सुरक्षा व होमगार्ड यांचे दि. २३.९.२०१४ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक - २०१४ साठी राजस्थान सीमा गृह रक्षा बलाच्या ३ कंपन्या दि. ४.१०.२०१४ ते 
दि. २२.१०.२०१४ या कालावधीन महाराष्ट्रात तैनात करण्यात आल्या होत्या. सदर Galea देयकांची एकूण रक्‍कम 
रु. २९,६९,०४६/- इतकी असून सदर रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक - २०१४ साठी तैनात करण्यात आलेल्या राजस्थान सीमा गृह रक्षा बलाच्या 
देयकांची एकूण रक्‍कम रु. २९,६९,०४६/- ( अक्षरात रुपये एकोणतीस लक्ष एकोणसत्तर हजार, सेहेचाळीस फक्त ) अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा खर्च “गृह विभाग मागणी क्र. बी- १ २०५५, पोळीस (००) १०९, जिल्हा पोलीस 
(००) (००) (09) जिल्हा पोलीस बल दत्तमत (२०५५०१६८) ५० इतर खर्च ” या लेखाश्रिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१५-१६ 
च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. केंद्र शासनाच्या प्रचलित पध्दतीनुसार सदर देयकांची रक्‍कम अदा करण्यात 
आल्यानंतर त्या रकमेच्या ५०% इतक्या रकमेच्या प्रतिपूर्तीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिनस्त महासंचालनालय, नागरी 
सुरक्षा व होम गार्ड यांचेकडे पाठपुरावा करण्यात यावा व त्यांचेकडून सदर रक्कम प्राप्त करुन घ्यावी. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७६/१६/व्यय ७, दि. २३.२.२०१६ अन्वये त्या विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०२२६१५१३५५७९२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Bhanudas 8 Ingale 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


DI 
Bhanudas 8 In ga |@ ou=Desk officer, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=Bhanudas B Ingale 
Date: 2016.02.26 15:15:33 +05'30' 


(भा. बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 


-O 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (विजा १ओ). 


A 


CC AN 


co 
ae 
ee ae 


८८0) 


